डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्ासकीय रोपवाटीकांचे 
आधुनिकीकरण व बळकटीकरण (२४०६ ८६१३) 
या राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत अनुदान वितरण 
करण्याबाबत.- शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२३ 
वाचा:- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे क्रमांक 
कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.६२/२५३/२०२२-२३, दिनांक ०४.०८.२०२२ 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), पुणे यांचे क्रमांक कक्ष-१/योजना/ प्र.क्र.१८/ चाबा/ 
५४६/२०२२-२३, दिनांक २७.०७.२०२२ 
) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११, दिनांक १७.०८.२०२२ 
) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११, दिनांक १२.१०.२०२२ 
६) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११, दिनांक २९.१२.२०२२ 
) 
) 


~~ 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक o¢ 02.2023 
शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०८.०३.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 
“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण (२४०६ ८६१३)” या 
योजनेंतर्गत ५०-इतर खर्च या उद्दिष्टांतर्गत निधी वितरित करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.८ येथील दिनांक 
०८.०३.२०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील 
परि. क्र.०३ मध्ये पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा:- 


०३. “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण (२४०६ 
८६१३)” या योजनेंतर्गत रु.१८४४.८४ लक्ष निधीचा चालू बाब प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून प्राप्त झाला असून, 
सन २०२२-२३ करीता मंजूर नियतव्ययाच्या अनुषंगाने अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची विनंती करण्यात 
आली आहे. उक्त संदर्भ क्रमांक ४ ते ६ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये ५०-इतर खर्च या उद्दिष्टांतर्गत 
अर्थसंकल्पित रकमेच्या ४९% म्हणजेच एकूण रू.९८०.०० लक्ष निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. 
आता या योजनेंतर्गत कामांसाठी ५०-इतर खर्च या उद्दिष्टांतर्गत 29% रु.४२०.०० लक्ष निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११ 


०२. तसेच संदर्भाधीन क्रमांक ८ येथील दिनांक ०८.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील परि. क्र. १ 
पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा:- 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 
“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण (२४०६ ८६१३)” या 
योजनेंतर्गत ५०-इतर खर्च या उदिष्टांतर्गत २१% निधी म्हणजेच रू.४२०.०० लक्ष निधी वितरित करण्यास 
याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
03. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०९१५२३२२३९१९ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by INGALE VINAYAK BALASAHEB 
| N GA L E Vi N AYA K DN: c=IN, )VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND. 
FOREST TMENT, 
2 ८4३4 4 


laharashtra, 


BALASAHEB 


(विनायक बा. इंगळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


D1 AEASDC4506C60! 
VALE VINAYAK BALASAHEB 


2988 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक (प्रादेशिक) (११ वृत्त) 

५. वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 

६. उप वनसंरक्षक (प्रा) (सवी/ विभागीय वन अधिकारी (प्रा./ उपविभागीय वन अधिकारी (प्रा.). 
७. विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे). 

८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

११.निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४.कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५.उप सचिव/अवर सचिव (सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६.निवडनस्ती फ-११. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


10६4869 


